उपसंचालक, बाष्पके संचालनालय, 
यांच्या विहोष कारणास्तव बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्र. बाष्पके-०५२१/प्र.क्र.9७/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२१. 


वाचाः- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या-१२, 
दि. २९/०७/२०२१. 


आदेश : 
बाष्पके संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील खालील उप संचालकांची, पुढीलप्रमाणे 
विशेष कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे- 


उप संचालकाचे नाव | कार्यरत पदव ठिकाण | बदलीनंतर पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 


श्री.सं.श.सोळंके | उप संचालक, कोल्हापूर उप संचालक, मुंबई 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. संचाळक, बाष्पके संचालनालय यांनी, उपरोक्त 
अधिकाऱ्यास तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत आवऱ्यक कार्यवाही करुन, त्यांना त्यांच्या बदलीच्या 
ठिकाणी हजर होण्याच्या सूचना द्याव्यात व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

३. "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५" मधील कलम ४ (५) नुसार कलम ६ मध्ये नमूद केलेल्या 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लगतच्या वरीष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने हि बदली करण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त शासन निर्णयातील मुद्या क्र.१० अनुसार नियमानुसार उपरोक्त नमुद अधिकाऱ्याने 
अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीमध्ये बदलीच्या ठिकाणी रुजु व्हावे. अन्यथा या पदग्रहण अवधीच्या 
पदावर रुजु न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 


कि सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०८३०१६२००१४११० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात आळा आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
MEGHASHYAM. उपाय ळा 


2.5.4.20=95 1377 1 0b4cce6e9357273d1 179c2ecfddf78f06fabe40c6c09d3 
8303cb7e66b, 


BHIVA NAWAR वया 
(मेघःऱयाम नवार) 
कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. 


प्रति, 
१) संचालक, बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, ais, मुंबई. 
२) महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर व मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः बाष्पके-०५२१/प्र.क्र.9७७/कामगार-१ 


४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५) श्री. सं.श.सोळंके, उप संचालक, (द्वारा संचालक, बाष्पके संचाळनाळलय, मुंबई.) 
६) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

७) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

८) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


